“अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास 
विकास महामंडळ” या योजनेकरीता 
मागणी क्रं. ओ-१० मुख्य लेखाशिर्ष 
“४२५०” अंतर्गत रु.२५.०० कोटी इतका 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपाम- २०२२/प्र.क्र.१२०/का.१४२५ 
मंत्रालय विस्तार कक्ष क्र.६५१, सहावा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ०६/०२/२०२३ 


वाचा : 9) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचे पत्र 
क्र. एपीएमएम/एडीएम/६३३/२०२२दि.१२/१२/२०२२. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग यांची अधिसूचना क्र. शाकानि-२०२१ /प्र.क्र.१५५/ 
१८ (RAHN), दि.०९.०९.२०२१. 
३) शासन समक्रमांक दि.०८-०७-२०२२ व ४ नोव्हेंबर २०२२ चा शासन निर्णय 


प्रस्तावना : 

“अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ “ हा विषय कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभाग या विभागाकडून सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०९.०९.२०२१ च्या आदेशान्वये नियोजन 
विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला आहे. 

२. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या १) वैयक्तिक व्याज कर्ज 
परतावा योजना (॥-|) गट कर्ज व्याज परतावा योजना (॥३-॥) या योजनांच्या सुयोग्य अंमलबजावणी 
करिता रु. २७५.०० कोटीचे दायित्व (Liability) लाभार्थ्याप्रती महामंडळाचे आहे व हे दायित्व 
कालानुरूप वाढत्या स्वरुपाचे आहे. सन २०२२-२३ साठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास 
विकास महामंडळास रु.१००.०० कोटी इतके अनुदान अर्थसंकल्पीत केले आहे. त्याअनुषंगाने 
शासन समक्रमांक दिनांक ८/०७/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.३०.०० कोटी इतका निधी वित्त 
विभागाच्या मान्यतेने वितरित करण्यात आलेला आहे. वित्त विभाग शासन पत्र क्र.अ.शा.प क्र. - 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.५/४/२०२२ मधील केलेल्या सूचनेनुसार उद्दिष्टांच्या दरमहा ७ % प्रमाणे 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि सनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) निधी वितरित करण्यास मान्यता 
दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित १२.०० कोटी इतका निधी शासन निर्णय समक्रमांक दि.४ नोव्हेंबर, 
२०२२ अन्वये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास वितरित करण्यात आला 
आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडील लाभार्थ्यांचे मागणीचे प्रस्ताव 
लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या (रु.१००.०० कोटी) उर्वरित निधी अण्णासाहेब पाटील 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाम- २०२२/प्र.क्र.१२०/का.१४२५ 


आर्थिक मागास विकास महामंडळास वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
त्यानुसार वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला असता वित्त विभागाकडून रु.२५.०० कोटी इतका 
निधी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 

नियोजन विभागाच्या अधिनस्त अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास 
रु.१००.०० कोटी इतके अनुदान सन २०२२-२३ साठी अर्थसंकल्पित केले आहे. त्यातील यापूर्वीच 
रु. ४२.०० कोटी इतके अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे. आता वित्त विभागाकडून 
रु. २५.०० कोटी इतके अनुदान बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध असल्याने ते अण्णासाहेब पाटील आर्थिक 
मागास विकास महामंडळास या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येत आहे. सदरचा निधी 
अंतर्गत होणारा खर्च अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने खालील 
लेखाशीर्षामधून भागवावा. 


मागणी क्र. ओ -१० 
लेखाशिर्ष : ४२५० इतर सामाजिक सेवा यावरिल भांडवली खर्च 
२- (००) १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 
(००) (०१) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
(०१) भांडवली अंशदान कार्यक्रम/दत्तमत 
(०२)-संगणक सांकेतांक क्रमांक (४२५० ० अ ०७२) ३२, अंशदाने 


प्रस्तुत अनुदान वितरित करण्यासाठी “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून उपसचिव (रोखशाखा) 
व “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून कक्ष अधिकारी ( रोखशाखा ) यांची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने नमूद उदिष्टाकरिता खर्च 
करण्याची दक्षता द्यावी. 

शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रं.४६१/२०२२/व्यय-८ दि.२१/१०/२०२२ 
दिलेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०२०६११४४४५२५१६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ATA, Digitally signed by VIDHYADHAR MAHADEV 
BORKAR 
Date: 2023.02.06 12:24:30 +05'30' 
(वि. म. बोरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाम- २०२२/प्र.क्र.१२०/का.१४२५ 


२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित 
मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी मुंबई. 
६. सह सचिव (कार्यासन व्यय-८ व अर्थ-१६), वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 
७. सह सचिव कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. उप सचिव (का.१४११,१४२१,१४२२,१४२३, व १४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय , मुंबई. 
qo. कक्ष अधिकारी( का.१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (का.१४२५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


